राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांकरीता खरेदी करण्यात 
आलेल्या ७७० Laptops मध्ये Antivirus Licenses 
Install करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता व 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संगणक-२०१७/प्र. क्र. ८२/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जून, २०२२. 


वाचा :- १) माहिती तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०१.०८.२०११. 
२) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
यांचे पत्र H.Spl./Comp ./2YW/2098, दि. २६.०४.२०१९ व दि. ३१.०७.२०२०. 
३) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, समक्रमांक, दिनांक ०७.१२.२०२०, 
दिनांक १२.०१.२०२१ व दिनांक ०४.०३.२०२२. 
४) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.99./0७०9॥७./२६६/२०२२, दिनांक ०५.०४.२०२२. 
५) दिनांक २७.०५.२०२२ रोजीच्या विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त . 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना ७७० (2 in १) Convertible Laptops खरेदी करण्यास 
संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. संदर्भ क्रमांक २ अन्वये 
राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना ७७० (2 in १) Convertible Laptops मध्ये Antivirus Licenses 
Install करणेबाबतची विनंती केली होती. विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक 
२७.०५.२०२२ रोजीच्या बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील 
न्यायिक अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या ७७० (2 in १) Convertible Laptops मध्ये 
Antivirus Licenses Install करण्यासाठीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय :- 


राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या ७७० (2 in १) Convertible 
Laptops मध्ये Antivirus Licenses Install करण्यासाठीच्या रुपये २४,३८,५९०/- (अक्षरी रु. चोवीस 
लक्ष अडतीस हजार WA नव्वद HEA) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. (9190 (2 in 9) Convertible Laptops साठी sdsAhAntivirus Licenses ची खरेदी ही 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक२४.०८.२०१७ व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार Gem पोर्टलवरुन शासनाच्या विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक-२०१७/प्र. क्र. ८२/का. ०७ 


३. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी व न्याय 
विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या लेखाशिर्षाखाली 
"१७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 

४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, (J ०००२) यांना ७७० (2 in १) Convertible Laptops मध्ये 
Antivirus Licenses Install करण्यासाठी आवश्‍यक रु. २४,३८,५९०/- (अक्षरी रु. चोवीस लक्ष अडतीस 
हजार पाचशे नव्वद फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

षु. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ 
मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात त्वरीत शासनास सादर करावे. 

७. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६०८१३३१०९३२१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN V 
JIWANE 


(नितीन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 


. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 


9८ an A 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 


५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक-२०१७/प्र. क्र. ८२/का. ०७ 


vo 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ठाकरसी हाऊस ३, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, २ रा मजला, शुरजी 


वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टे, मुंबई. 


११. कार्यासन अधिकारी १३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


